= 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील 
अपर पोलीस महासंचालक, 
नागरी हक्क संरक्षण या पदास 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 

गृह विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक - आयपीएस-१२०६/प्र.क्र.४५/पोल-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०११. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-आयपीएस-१२०५/प्र.क्र.६०१/पोल-१, 
दिनांक ०3.०१.२००६. 
२) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्रमांक -आयपीएस-१२०६ /प्र.क्र.४६/ पोल-१, 
दि.९/०३/२०१० 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
पोमसं/२६-ब/६१४३/ अपोमसं/(नाहसं)/१३/०६, दिनांक ९.०८.२०११. 


शासन निर्णय : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील विशेष 
पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाच्या कामाचा व्याप 
वाढलेला असल्यामुळे, दिनांक ०३ जानेवारी, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये या पदाची अपर 
पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई दर्जाच्या पदामध्ये प्रथमत: 
दिनांक ३१.०२.२००६ पर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर अस्थायी पदार 
संदर्भ क्रमांक २ येथील निर्णयान्वये दिनांक ३१.०७.२०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या 
अस्थायी पदास पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी संदर्भ क्रमांक ३ 
अन्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

2. वित्त विभागाने, पदांच्या आढाव्यांची कार्यवाही पूर्ण करुन संयुक्‍त सचिव 


समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याच्या अटीचे अधीन राहून गृह विभागांतर्गत अस्तित्वात 


असलेल्या पदांना हे पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त दिवस रिक्‍त नाही या अटीच्या अधिन राहून 


दिनांक 09.02.2090 ते दिनांक ३१.१२.२०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


DB \new 0०-1॥०(२4५):6६ DOWNGRADE\GRCR 45.06 ADGP PCR Iwp 


३- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील अपर 


पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण हे पद पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नव्हते. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेता, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण या अस्थायी पदास दिनांक 
०१.०८.२०१० पासून दिनांक ०४.१०.२०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. दरम्यान 
शासनाने शासन निर्णय क्र. आयपीएस १७१०/प्र.क्र. ३४२/पोल १ दिनांक ०५/१०/२०१० 
अन्वये अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण या पदाची 'विशेष पोलीस 
महानिरिक्षक' अशी श्रेणी अवनत केली आहे. सदर पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ 
Rea नाही. ही बाब लक्षात घेऊन 'विशेष पोलीस महानिरिक्षक' नागरी हक्क संरक्षण, 
या श्रेणी अवनत केलेल्या पदास दि.५.१०.२०१० ते ३१.१२.२०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

४. __ हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२९८/१०/व्यय-७, दिनांक १५.०७.२०१० अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०११०१९१५१२२८३७००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


त्र > 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

¢ अपर पोलीस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
० महालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 

* अधिदान व लेखा अधिकारी /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

* गृह विभाग, कार्यासन (बीयुडी-१ / पोल-३ / विशा-६), संत्रालय, मुंबई, 

० वित्त विभाग, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

* संगणक ससन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

० निवद नस्ती (पोत्न-१) 


